राज्य योजना सन २०२३-२४ 

वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) 
अंतर्गत चालू बाब प्रस्ताव. 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 
१२.०४.२०२३. 
२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, 
दिनांक ०५.०९.२०२३. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६२/फ-१, 
दिनांक २६.१०.२०२३. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे 
पत्र क्रमांक :- कक्ष- १/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र. ८३/६०५/२०२३-२४, दिनांक २६.१०.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ आर्थिक वर्षाकरिता वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ 2232) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत एकूण रु. ८८००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करुन दिलेला आहे. 
२. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ चे परिपत्रकान्वये महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम, २०२३ ला अनुसरुन 
सन २०२३-२४ या आर्थिक निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक ३ च्या शासन निर्णयान्वये मौजे बारागाव नांदूर गट नं. ४३१/१ सर्व्हे नंबर १३३ ता. 
राहुरी, जि. अहमदनगर येथे ट्रांझीट ट्रीटमेंन्ट सेन्टर उभारण्याच्या रु. १२६१.४९ लक्षच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ४ पत्रान्वये सन २०२३-२४ करीता 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वन्यप्राणी 
अपंगाळलयाची स्थापना (२४०६ २२३२) या योजनेतंर्गत रू. ५७.२४ लक्षचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी सादर 
केले आहेत. त्या अनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 
झासन निर्णय :- 
वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक १ परिपत्रक विचारात घेता संदर्भ क्रमांक ३ चा शासन निर्णय व अपर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ४ 
पत्रान्वये केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना (२४०६ २२३२) या 
SABA रु. १३१८.७३ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खालील अटी व afta 
अधिन राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे 
i, सदर योजनेवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये लेखाशिर्ष क्रमांक २४०६ वनीकरण व 
वन्यजीवन, ०२ पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, ११० वन्यजीव, पंचवार्षिक 
योजनाअंतर्गत, राज्य योजनांतर्गत योजना (00) (१०) वन्यप्राणी अपंगालयाची स्थापना 
(२४०६ 2232) अंतर्गत उद्दिष्टनिहाय, अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीव्दारे प्राप्त होणाऱ्या 
निधीतून करण्यात यावा. 
॥. योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व 
तांत्रिक मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


॥. शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावातील कार्यबाबींवर वन्यप्राणी अपंगालयाची 
स्थापना (२४०६ २२३२) या योजने व्यतिरीक्त इतर योजनेमधून निधी खर्च होणार नाही याची 
कृपया दक्षता घ्यावी. 

iv. सदर कामे करताना भारतीय वन अधिनियम, १९२७, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ 
व वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० तसेच राष्ट्रीय प्राणी संग्रहायळयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा 
भंग होणार नाही व आवश्‍यक ती परवानगी घेतली गेली आहे ह्याची दक्षता घ्यावी. 

४. प्रस्तावात नमूद ज्या कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रशासकीय मंजूरी मिळाली आहे त्यावरच 
वितरीत अनुदान खर्च होईल याची खातरजमा करण्यात यावी. 

४. वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत 
केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने 
खर्च करण्यात यावा. 

५. प्रस्तावित असलेल्या बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 
कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अनियमितता होऊ न देण्याचीही जबाबदारी त्यांची असेल. 

vii. कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा समावेश असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 

७. सदर योजनेच्या अनुषंगाने विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वे व वित्त 
विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्रस्तावात नमूद केलेल्या 
कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

x. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर 
पालन करावे. 

२. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२.०४.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०८१६४२५०४५१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SIDDESH oct 


2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab62 


T KA R A M 58c7e318f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EB 


A1DBODD8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH 
SAWARDEKAR यध 


Date: 2023.11.08 16:42:36 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई. 

५. मुख्य वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती. 


Cc “७० A WO 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१ 


“0 (२ SG O&M 


KKKKKKKK 


. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर/नाशिक/पुणे. 

. उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सातारा / जुन्नर/अहमदनगर. 

. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी- ०८.२३/प्र.क्र. २६१/फ-१, दिनांक : ०८ नोव्हेंबर, 


२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु. लाखात) 
अ. गत का प्रस्तावित 
कड वनवृत्त वन fe — 
रक्‍कम 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), अहमदनगर (मौजे 
मुख्य वनसंरक्षक * | बारागाव नांदूर नगर 
र ना बारागाव नांदूर ता. राहुरी, जि. अहमदनगर येथे | १२६१.४९ 
नाशिक ट्रांझीट ट्रीटमेन्ट स्थापना) 
ट्रांझीट ट्रीटमेंन्ट सेन्टरची स्थापना) 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), उप वनसंरक्षक प्रादेशिक), जुन्नर 
२ पुणे उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), जुन्नर ३७.७९ 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), दा व वात eee 
३ कोल्हापूर उप वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सातारा १९.४५ 
ल 
एकुण | १३१८.७३ 


KKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


